तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना (अमरावती विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०८.२०२४ 
संदर्भ :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१ 
३) भारत निवडणूक आयोगाचे .23/202¥-ERS (Vol-ll), दि.२६.०६.२०२४ 
४) भारत निवडणूक आयोगाचे .8300/§/9/INST/ECI/FUNCT/MCC/2028, 
(Vol-ll), दि.३१.०७.२०२४ 


शासन आदेशा:- 

भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार खाली नमूद केलेल्या 
अधिकारी यांची स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शाविण्यात आलेल्या पदावर सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 


प्रशासकीय कारणास्तव सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्याची पदस्थापना 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


Rea 2 


3 


॥__ | 


श्री. सुनिळ पाटील 


तहसिलदार तिवसा, जि.अमरावती 


तहसिळदार खामगाव जि. बुलढाणा 
या श्री. अतुल पाटोळे यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 


श्रीमती 
जाधव 


अश्विनी 


तहसिलदार चिखलदरा 


जि.अमरावती 


तहसिलदार नांदगाव खंडेश्वर 
जि.अमरावती या श्री. पुरुषोत्तम 
भुसारी यांच्या प्रस्तावित बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 


श्री. शिवाजी मगर 


तहसिलदार नेर जि.यवतमाळ 


तहसिलदार सेलु जि. परभणी या 
श्री. दिनेश झांपले यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


श्री. पुरुषोत्तम 
भुसारी 


तहसिलदार नांदगाव खंडेश्वर 
जि. अमरावती 


तहसिलदार नेर जि.यवतमाळ या 
श्री. शिवाजी मगर यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


षु. 


श्री. अतुल पाटोळे 


तहसिलदार खामगाव जि.बुलढाणा 


तहसिलदार तासगाव जि. सांगली 
या श्री. रविंद्र रांजणे यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
Ea २ ३ a अ. 
६. श्रीमती माया माने | तहसिलदार (संगायो) तहसीलदार तथा व्यवस्थापक, 
जि.का.बुलढाणा श्री. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, 
तुळजापूर या श्री. सोमनाथ माळी 
यांच्या प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
७. श्री. अजय नानासो | तहसिलदार तथा विशेष कार्य प्रतिनियुक्ती संपूष्टात आणून तसेच 
पाटील अधिकारी, मा. विधानसभा अध्यक्ष, । त्यांचा मूळ अमरावती विभाग कायम 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय । ठेवून अपर तहसिलदार (महसूल) 
जि.का. मुंबई उपनगर या श्रीमती 
अरुणा जाधव यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
२. उपरोक्त अधिका-यांपैकी जे अधिकारी निवडणूक कामकाजाकरिता अधिसूचित असलेल्या 


पदावर (AERO) कार्यरत आहेत, त्या पदावर नवीन अधिकारी कार्यभार घेईपर्यंत बदली झालेल्या 
अधिका-यास कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. उपरोक्त अधिका-यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचा 
दिनांक तसेच नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर झाल्याचा दिनांक याबाबत 
e3.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 

३. श्री. दिनेश झांपले, श्री. रविंद्र राजणे, श्री. सोमनाथ माळी व श्रीमती अरुणा जाधव (सर्व 
तहसिलदार) यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश यथावकाडा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. सदर 
अधिका-यांनी शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग दि.०१.१२.२०२३ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत 
संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे रुजू व्हावे. 

४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये उक्त 
तरतुदीनुसार पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचविरुध्द लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
प्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत 
संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी अन्यथा या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन”(८/&85 non) म्हणून गणला 
जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. संबंधित अधिकाऱयास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू 
नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास 
ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

७. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग 
विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


G; 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०८०३१९२४११३६१९ असा आहे. हे 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT PRALHAD SAPKAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


Pp RAS H A NT AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c2ec242caef55e035a22245b60a2752c90753e697f5e565 


96b3524d34280a891, postalCode=400032, st=Maharasht 
serialNumber=9548CB33E24729A59B6A5C72EE905604BA53420 
C8EACFD34E9E8C2460B8AA409, PRASHANT PRALHAD 

Date: 2024.08.03 19:41:33 +05'30' 


(प्रशांत सपकळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सर्व विभागीय आयुक्‍त 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित तहसिलदार (संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांचेमार्फत). 

सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


